विक्रीकर विभागातील विविध कार्यालयांसाठी 
कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण 
अधिकारी, तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांसाठी नियंत्रक अधिकारी, प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख व विभाग प्रमुख घोषित 
करणेविषयक दि.०८ मे, २०१७ च्या शासन 
निर्णयामधीळ अ.क्र.१२ मध्ये नवीन भाग 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विकवि-१२१६/प्र.क्र.११८/वि.प्र.४ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ०६ जानेवारी, २०२२. 


वाचा:- 


(१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विकवि १२१९/प्र.क्र.०२/वि.प्र.०४, 
दि.२५ फेब्रुवारी, २०२०, 

(२) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र.राज्यकर 
AYA SARA ३/ पुनर्रचना कक्ष/अन्वेषण क निर्मिती/धा.क्र.१० मुंबई, 
दि.३० ऑगस्ट, २०२१, 

(३) राज्यकर सहआयुक्त (मुख्यालय) ४, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर यांचे पत्र 
क्र.विविआ/आस्था ३/पुनर्रचना/विभाग प्रमुख/धा.क्र.८४/ब-११२१ मुंबई, 
दि.१६ नोव्हेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र: विकवि-१२१६/प्र.क्र.११८/वि.प्र.४, दि.०८ मे, २०१७ अन्वये 
विक्रीकर विभागातील विविध कार्यालयांसाठी कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी, 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी नियंत्रक अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व विभाग 
प्रमुख घोषित करण्यात आलेले आहेत. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कर 
चुकवेगिरी आळा घालण्यासाठी तसेच अन्वेषण विभाग अधिक सक्षम करण्याकरिता कामाची वाटणी 
करण्याबाबत राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभाग यांनी संदर्भ क्र.२ येथील 
कार्यालयीन आदेशान्वये अन्वेषण क या नविन शाखेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये राज्यकर आयुक्तालयाने विनंती केल्यानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व वित्तीय 
नियमावलीतील तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ प्रमुख घोषित करण्याकरिता दि.०८.०५.२०१७ च्या शासन 
निर्णयामधील अ.क्र.१२ मध्ये नवीन भाग समाविष्ट करण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभाग यांच्या संदर्भ क्र.२ येथील कार्यालयीन 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१२१६/प्र.क्र.११८/वि.प्र.४ 


आदेशान्वये अन्वेषण क या नविन झाखेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या शाखेचे संपूर्ण 


प्रशासकीय व कार्यकारी नियंत्रण भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या, राज्यकर 
सहआयुक्त (सीमा तपासणी नाके) (MUM-BCP-F-001) यांच्याकडे देण्यात आले आहे. 


२. 


आता, सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व वित्तीय नियमावलीतील 


तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ प्रमुख घोषित करण्याकरिता निर्गमित दि.०८.०५.२०१७ च्या शासन 
निर्णयामधील अ.क्र.१२ मध्ये अ.क्र.३ येथे खाळील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे भाग नव्याने 
समाविष्ट करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे | कार्यालय प्रमुख | आहरण व | आहरण व | प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
नांव व ठिकाण संवितरण संवितरण कार्यालय 
अधिकारी यांचे | अधिकारी यांच्या । प्रमुख 
पदनाम नियंत्रक 
अधिकाऱ्याचे 
पदनाम 
१२ | (३) राज्यकर | (३) सहाय्यक आस्थापना । सहाय्यक राज्यकर | विक्रीकर राज्यकर 
सहआयुक्त । राज्यकर आयुक्त | अधिकारी । आयुक्त (राज्यकर | उपायुक्त, । सहआयुक्त 
(अन्वेषण-क), | (ड-०४४) (अन्वेषण), सहआयुक्त (अन्वेषण)-७, । (अन्वेषण-क), 
मुंबई अन्वेषण क, मुंबई अन्वेषण कार्यालय) | मुंबई मुंबई 
मुंबई १, मुंबई 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०६१६२५४८४७०५ असा आहे. हा Sea 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
MANJUSHA Snag as 


SALVI in ese a 
(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 


) 

) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

कक्ष अधिकारी (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

कक्ष अधिकारी (व्यय-७/ अर्थसंकल्प कक्ष/ प्रशासन-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


